उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱयांच्या 
सन-२०१७ मधील बदल्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बदली-५८१७/७३५/प्र.क्र.९४/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ जून, २०१८. 


वाचा :- १. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/बदल्या-२०१७/प्रशा-१/८, दि.२६.०४.२०१७. 
२. नगर विकास विभाग, शासन समक्रमांकाचा दि.२५.०७.२०१७ चा शासन निर्णय. 
३. नगर विकास विभाग, शासन समक्रमांकाचा दि.१४.०२.२०१८ चा शासन निर्णय. 
४. नगर विकास विभाग, शासन समक्रमांकाचा दि.१५.०२.२०१८ चा शासन निर्णय. 
५. शासन निर्णय क्र.बदली-५८१७/७३५/प्र.क्र.९४ (भाग-२)/नवि-२७, दिनांक २४.०५.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक, नगर रचना (गट-अ 
/ राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन-२०१७ मधील मध्यावधी बदल्या करण्याबाबत नगर 
विकास विभाग, शासन समक्रमांकाच्या दि.१४.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शासन आदेशा 
निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. आता सदर दि.१४.०२.२०१८ च्या समक्रमांकाच्या शासन 
निर्णयातील बदली / प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन 
त्यांच्या बदली / प्रतिनियुक्‍तीबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेशा देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४ (दोन) व कलम ४ (4) मधील 
तरतुदींनुसार व प्रशासकीय कारणास्तव श्री. प्र. रा. ठाकूर उप संचालक, नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका. (शा.आ.) यांना उप संचालक, नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका. 
(शा.आ.) या पदावर ०१ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
०२. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८०६०७१५२३००९६२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vishnu a 
Shripati Patil = 


hripati Patil | 
Date: 2018.06.08 11:55:31 405'30' 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


375: 1512feeaa6b8f2dSb 

9ceAbbb772da09, 
;a0fc598f692587efafe9bde2df9e44 

)3c27adf1782c97c76ebcba5, cn=Vishnu 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी श्री. प्र. रा. ठाकूर उप संचालक, नगर रचना, यांना, 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत.) 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-५८१७/७३५/प्र.क्र.९४/नवि-२७ 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुबई. 

७. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका महानगरपालिका, पिंपरी. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. 

९. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
१०.सर्व सह संचालक, नगर रचना 
११. उप सचिव (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


